महाराष्ट्र शासन 


क्र. निधीव-२०१७/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो.ते.संकुल, ९ वा मजला, 

लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०१ जून, २०१८. 


प्रति, 


अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव,महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


me) 


AD 


Cc ६४५ 
ष्य“ — — ~ — 


Cc 
ae 


विषय : औषधे, तदअनुषांगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी 
हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (खरेदी कक्ष) मार्फत खरेदी करण्याबाबत. 
संदर्भ : व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी 
कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. हाफकिन/खरेदी कक्ष/शा.नि./शुध्दीपत्रक/मसुदा/२९२/ 
२०१७-१८, दिनांक २२.०२.२०१८. 


उपरोक्त विषयी आपले लक्ष शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 


२०१६/ प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ व शासन निर्णय, क्रमांक २०१८/प्र.क्र.१७/ 


आरोग्य-८, दिनांक १७.०२.२०१८ कडे वेधण्यात येत आहे. (शासन निर्णयाच्या प्रती महाराष्ट्र 


शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत ) 


२. प्रस्तुत विषयी सदर दिनांक १७.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीत “सार्वजनिक 


आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, महिला व बाळ विकास विभाग, सामाजिक 


न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, गृह विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा परिषद व इतर विभाग 


शासन पत्र क्रमांकः निधीव-२०१७/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 


यांना लागणारी औषधे, तदअनुषांगिक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे याबाबींसाठी राज्य 


शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने सर्व विभागांनी हाफकीन बायो 


फार्मस्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि. मार्फतच औषधे, तदअनुषांगिक उपभोग्य वस्तु व वैद्यकीय उपकरणे 


यांची खरेदी करणे बंधनकारक राहील” असे नमूद करण्यात आलेले आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही 


करण्यासाठी याबाबत सर्व संबधित विभागांना कळविण्यात येते की, संबधित विभागानी उपरोक्त 


शासन निर्णयात नमूद खरेदी करावयाच्या बाबींबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव विहित कार्यपध्दतीनुसार 


हाफकीन महामंडळाकडे सादर करावेत. महामंडळाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये कोणत्या 


बाबींचा समावेश असावा, इत्यादी व अन्य बाबींच्या माहितीसाठी आपल्या विभागात संबधित खरेदी 


विषयक बाब हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्‍यकतेनुसार याविषयी माहितीस्तव खालील ठिकाणी 


संपर्क करणेबाबत कळविण्यात यावे. 


महामंडळाचे नाव व | हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता (खरेदी कक्ष), आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, 
मुंबई- Yoo ०१२. 
दूरध्वनी क्रमांक ०२२ -२४१२९३२०-२३ 
व्यवस्थापकीय संचालक ०२२ - २४१५०६२८ 
जनरल मॅनेजर (खरेदी) ०२२-२४१००४७८ 
संकेत स्थळ http ://www.vaccinehaffkine.com 
3 - मेल procurementcell@vaccinehaffkine.com 


४. सदर पत्र संबधित विभागांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व संबधितांच्या निदर्शनास आणावे, 


ही विनंती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः निधीव-२०१७/प्र.क्र.३३७/प्रशञा-१ 


५. सदर पत्र सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


६. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६०१०९५९४७९११३ असा आहे. हे पत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of 
A i (1 Nn M Maharashtra, ou=Medical Education 
@ and Drugs Department, 
postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9b 


D ) a h a | e a5a50897b7b2244d66593f50dd713 
da83860912503, cn=Arun M. Dahale 


(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी कक्ष), मुंबई 
सचिव (वै.शि.) यांचे स्वीय सहायक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (प्रशासन) यांचे स्वीय सहायक,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


